वन विभागातील विभागीय वन 


अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
विनंती बदल्या. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 


शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.२०१/फ-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई-४ ०० 02२. 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन seat :- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने विभागीय वन अधिकारी, गट-अ (वरीष्ठ श्रेणी) संवर्गामधील 
अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय कारणास्तव तसेच विनंतीने बदल्या 
खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण  । बदलीने पदस्थापनेचे पद व शेरा 
केलेले पद व ठिकाण ठिकाण 
a २ ३ Bo | 
7 श्रीमती कांचन ज्ञानोबा पवार, विभागीय वन अधिकारी, रिक्‍त पदी 
विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक | कांदळवन विभाग, दक्षिण कोकण 
वनीकरण विभाग, ठाणे 
2 श्री.मनोहर केवलदास गोखले, | विभागीय वन अधिकारी, श्री.राजेंद्र नाळे 
विभागीय वन अधिकारी, (प्रादेशिक) | सामाजिक वनीकरण विभाग, | यांच्या बदलीने 
हिंगोली वनविभाग,हिंगोली परभणी रिक्त 
झालेल्या पदी 
३ श्री.राजेंद्र पुंडलिक नाळे, विभागीय | विभागीय वन अधिकारी, श्री.गोखले 
वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण | (प्रादेशिक) हिंगोळी वनविभाग, | यांच्या बदलीने 
विभाग, परभणी हिंगोली रिक्‍त 
झालेल्या पदी 
8 श्री.उत्तम महादेव फड, विभागीय aq] विभागीय वन अधिकारी (दक्षता) । श्री.किरण 
अधिकारी (वन्यजीव), टिपेइवर अमरावती वनवृत्त, अमरावती | पाटील यांच्या 
अभयारण्य, पांढरकवडा बदलीने रिक्‍त 
झालेल्या पदी 
५ | श्री.किरण दिनकर पाटील, विभागीय विभागीय वन अधिकारी श्री.उत्तम फड 
वन अधिकारी (दक्षता) अमरावती । (वन्यजीव), टिपेश्वर अभयारण्य, | यांच्या बदलीने 
वनवृत्त, अमरावती पांढरकवडा रिक्त 
झालेल्या पदी 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.२०१/फ-८ 


२. सदर नियुक्ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन 
नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास कार्यमुक्त करावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याला नवीन 
नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन 
नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले, याबाबत माहिती संबंधित नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी शासनास कळवावी. 


३. संबंधित अधिकाऱ्याला शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा 
मंजूर करु नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम - ३० (सी) 
नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज 
स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधित अधिकाऱ्याला मुळ पत्त्यावर नोंदणी पोच 
देय डाकेने परत करावेत. मुळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज 
पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


४. सदरहू बदली आदेशानुसार संबधित अधिकारी तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर 
न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही 
कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे 
असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

ष्‌. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९०५१८०५५४२५१९ 
असा आहे. हा reat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by ANANDA SHANKAR SHENDAGE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
4A 


20=0db7067f83b5 1744741b4485650edc8705560188be635df 
hi 


819605b4913ead056, -alCode=400032, st=Mal 
S H E N D AG E INumber=DCED3 1 BA3BA0E455430F67304905C6E3544DAE39 
602268D4CF2844818A1F80A4, ANANDA SHANKAR SHENDAGE 
Date: 2024.09.05 18:06:22 +05'30' 
(आनंदा शोंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
७) मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (सर्व) 
८) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ नागपूर 
९) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.२०१/फ-८ 


११) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२) संबंधित अधिकारी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 
१३) निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


